RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३४ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / वरदायिनी . सह / २०२१ / १३५० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधी 
करिता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ सौ . प्रियांका जगदीश घाग 


व्यवस्थापिका 


वसुली व विक्री 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अधिकारी 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


२ . 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


6 
. 


अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 


" 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . 


वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१० . वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


१३ . 


पुणे , 
दिनांक १६ जुलै २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


३ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सह / २०२१ / १३२५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे , मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ श्री . गणेश अर्जुण चव्हाण 

वसुली अधिकारी 

वसुली व विक्री 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अधिकारी 
२ श्री . संभाजी आत्माराम मोहिते 

वसुली अधिकारी 

वसुली व विक्री 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

अधिकारी 
अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२ . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 


अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मुंबई विडी तंबाखू व्यापारी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१० . 


वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३ . संस्थेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १४ जुलै २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


4 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क .१५६ / मुक्तादेवी सह . / २०२१ / १३१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
मुक्तादेवी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२२ या कालावधी 
करीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ श्री . विठ्ठल चंद्रकांत पांचाळ 


कर्ज वसुली अधिकारी 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी 


अटी . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


४ . 


६ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मुक्तादेवी सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . 


वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले 
जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२ . 


वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १२ जून २०२१ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ११८ / २०२१.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी नागपंचमी , दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वातंत्र 
दिन / पतेती , दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ रोजी पारशी नूतन वर्ष , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी मोहरम ( ताजिया ) ताबूत विसर्जन व दिनांक २२ 
ऑगस्ट २०२१ रोजी नारळी पौर्णिमा / रक्षाबंधन असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे : 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . 

प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


>> 


१ . 


३ . 


४ . 


५ . 


६ . 


जय जीत सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


ठाणे शहर , 


दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिसं / वि -१ / अवसायन / अव - बदल - आदेश / लकृऔद्योउसंको / सन २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम क्र . ८ ९ चे प्राप्त अधिकारा नुसार मी , श्री . संभाजी नलावडे सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) , तालूका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी खालील नमुद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले 
क्र . ४ चे आदेशान्वये श्री . पी . पी . भोसले , सहायक सरव्यवस्थापक ( क्षेत्रिय कार्या . देवरूख ) रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , 
रत्नागिरी शाखा देवरूख यांची नियुक्ती करणेत आली होती . तथापि वाचले क्र . ३ चे पत्रान्वये नियुक्त अवसायक यांची बदली रत्नागिरी जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , रत्नागिरी शाखा गुहागर ( क्षेत्रिय कार्या . गुहागर ) येथे झालेने सदर आदेशातील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय 
कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल करीत आहे . 


अ . क्र . 


सहकारी संस्थेचे नाव 


१ 


लक्ष्मी कृषी औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था , कोंडीवरे , तालूका 
संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी . 


पूर्वीचे अवसायक यांचे नाव व पदनाम नविन अवसायक यांचे नाव व पदनाम 
श्री . पी . पी . भोसले , सहा . सरव्यवस्थापक श्री . एस.बी. जाधव , सहा . सरव्यवस्थापक 
( क्षेत्रिय कार्या.देवरूख ) रत्नागिरी जिल्हा ( ऑफी ) क्षेत्रिय कार्यालय देवरूख , 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
शाखा देवरूख . 

बँक लि . , रत्नागिरी शाखा देवरूख 


वरील प्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


देवरूख , 
दिनांक ६ जुलै २०२१ . 


संभाजी नलावडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . संगमेश्वर ( देवरूख ) , जिल्हा रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिसं / विका -२ / नोरसं / साखरपा पं . वि / असायनी नियुक्ती / आदेश / २०२१ / १८७४ . मी , श्री . एस . एस . नलावडे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) , मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , साखरपा पंचक्रोशी विविध कार्यकारी सेवा संस्था मर्या . , साखरपा , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक १२४८२ , दिनांक ११ 
सप्टेंबर १ ९ ४८ या नोंदणी रद्द संस्थेवर श्री . सुनिल संभाजी मोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड , ता . खेड , जि . रत्नागिरी यांना या 
आदेशाद्वारे उक्त संस्थेचे शासकीय अभिहस्तांकिती ( असायनी ) नियुक्त करत आहे . 

तथापि कलम २१ अ ( २ ) मध्ये नमुद केलेप्रमाणे पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार एखाद्या संस्थेची नोंदणी रद् करण्यात आली असेल 
त्याबाबतीत निबंधकास या अधिनियमात किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भुत असले ती , 
परिस्थितीनुसार आवश्यक असतील असे , शासकीय अभिहस्तांकितीच्या नेमणुकीसह परिणामरूप आदेश काढता येतील . त्यानुसार संस्थेची येणी 
वसुल करणेत येऊन देणी भागविणेत यावी . सदर संस्थेची अस्तित्वात असलेली स्थावर मालमत्ता विक्री करून घेणे आवश्यक असल्याने मा . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , यांचेकडील जा.क्र .१ - सआ / प्रशा / नारससं / कस्टोडीयन कामकाज / ८६ / २०२० , 
दिनांक ८ जून २०२० मधील परिपत्रकातील मुद्दा क्रं . १४ अन्वये कामकाज करून घेणे करीता ०१ वर्षाकरीता शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून 
श्री . सुनिल संभाजी मोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खेड , ता . खेड , जि . रत्नागिरी यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . त्यांनी दिलेल्या 
कालावधीत शासकीय अभिहस्तांकिती ( असायनी ) म्हणून कामकाज पूर्ण करून अखेरचे व्यवहाराचे शासकीय लेखापरीक्षण करून घेऊन तसा 
अहवाल सादर करावयाचा आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी पारीत करत आहे . 


देवरूख . 


संभाजी नलावडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

संगमेश्वर ( देवरूख ) . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 2266 / 07 ) /2021.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders in 
their attacks and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public 
property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate 
area ; 

2. WHEREAS , it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , for 
which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same . 

3. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , etc. shall be allowed in the Jurisdiction 
of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. from 5th August 
2021 to 3rd September 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific 
permission in writing by Dy . Commissioner of Police ( Operation ) , Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 5th August 2021 till 24-00 hrs . of 
3rd September 2021 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 4th day of the August , 2021 . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


पोलीस आयुक्त कार्यालय , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / ३२०१ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार 
हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे 
असे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड .१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , 
१८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेल्या आहेत . त्याबाबतची 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 


( २ ) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र . कोरोना २०२१ / सी.आर .३६६ / आरोग्य -५ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ नुसार सुधारित 
आदेश निर्गमित केले आहेत . तसेच ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सदर सुधारित आदेशानुसार दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी पासून 
निबंध शिथीलीकरणाबाबत सर्वसमावेशक निर्देश जारी करण्यात आले आहे . त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी 
खात्री झालेली आहे . 

( ३ ) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र , असाधारण , भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र .४ 
मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) 
चे कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ४ ) त्याअर्थी , मी जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेव्दारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये जा . क्र . वि . शा . / कोरोना / मनाई आदेश / ३०२६ / २०२१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये काढण्यात आलेला मनाई आदेश दिनांक 
१४ ऑगस्ट २०२१ रोजी २४-०० वा . नंतर रद्द करण्यात येत असून , महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ नुसार सुधारित मनाई आदेश 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करीत आहे . 

( १ ) उपहारगृहे 
खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेने खालील अटींच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून सुरू राहू शकतील . 

( अ ) उपहारगृह / बारमध्ये प्रवेश करताना , प्रतिक्षा कक्षात अथवा जेवण मिळेपर्यंतच्या कालावधीत मास्कचा वापर अनिवार्य राहील व 
याबाबतच्या स्पष्ट सूचना उपहारगृह आस्थापनांनी उपहारगृहात दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक राहील . 

( ब ) उपहारगृह / बारमध्ये काम करणारे आचारी , वाढपे , व्यवस्थापक व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोव्हीड प्रतिबंधक 
लसीकरण करणे आवश्यक राहील . तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाच्या दोन मात्रा व दुसरी मात्रा ( डोस ) घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले 
आहे असेच कर्मचारी व व्यवस्थापक उपहागृह / बारमध्ये काम करू शकतील . तसेच सर्वांना मास्कचा वापर करणे अनिवार्य राहील . 

( क ) वातानुकूलीत उपहारगृह / बार असल्यास , वायुवीजनासाठी खिडक्या असल्यास कमीत कमी दोन खिडक्या किंवा दरवाजा उघडा ठेऊन 
आतील हवा खेळती राहणेकरिता पंखे लावणे आवश्यक राहील . 

( ड ) प्रसाधनगृहातही उच्च क्षमतेचा एक्झॉस्ट फॅन असणे आवश्यक राहील . 
( इ ) उपहारगृह / बारमध्ये विहीत सामाजिक अंतराचे पालन होईल . यानुसार आसन व्यवस्था करण्यात यावी . 

( फ ) उपहारगृह / बारमध्ये निर्जंतुकीकरणाची तसेच सॅनिटायझरची व्यवस्था करणे आवश्यक राहील . त्यास अनुसरून उपहारगृहे / बार सर्व 
दिवस , रात्रौ २२-०० वाजेपावेतो सुरू ठेवता येतील . तसेच भोजनासाठी ग्राहकांकडून शेवटची मागणी जास्तीत जास्त २१-३० वा . पर्यंत घ्यावी . 
पार्सल सेवा विहित वेळे पर्यंत चालू ठेवता येईल . 

( २ ) दुकाने 

आयुक्तालयातील सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्रौ २२:०० वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील . दुकानामध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापक 
व कर्मचाऱ्यांचे कोव्हीड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा व दुसरी मात्रा ( डोस ) घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण होणे आवश्यक राहील . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


मात्र 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


( ३ ) शॉपींग मॉल 


आयुक्तालयातील सर्व शॉपींग मॉल सर्व दिवस , रात्रौ २२-०० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे . तथापि शॉपींग मॉलमध्ये काम 
करणारे सर्व व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांचे आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरीकांचेही कोव्हीड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी 
मात्रा ( डोस ) घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण होणे आवश्यक राहील . तसेच लसीकरण प्रमाणपत्र व त्यासमवेत फोटोसहीत ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर 
दाखविणे आवश्यक राहील . 


( ४ ) जिम / योगासेंटर / स्पा - सलून 

व्यायामशाळा , योग - वर्ग , केश कर्तनालये , ब्युटी पार्लर इत्यादी व स्पा ५० टक्के क्षमतेचे सर्व दिवस रात्री २२-०० वाजेपावेतो ठेवता येईल . 
तथापि उक्त संस्था वातानूकुलीत असल्यास , वायुवीजनासाठी खिडक्या असल्यास कमीत कमी दोन खिडक्या किंवा दरवाजा उघडा ठेऊन आतील 
हवा खेळती राहणेकरिता पंखे लावणे आवश्यक राहील . 


( ५ ) इनडोअर खेळ 


मुभा राहील . 


इनडोअर खेळ असलेल्या ठिकाणी खेळाडूंचे व तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्या कोव्हीड प्रतिंबधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण व 
दुसरी मात्रा ( डोस ) घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहील . सदर ठिकाणी खेळाडूंना बॅडमिंटन , टेबलटेनिस , स्क्वश , पॅरलल 
बार , मल्लखांब अशाच खेळासाठी केवळ दोन खेळाडू या मर्यादेत सुरू करण्याची 
( ६ ) कार्यालय / औद्योगिक / सेवाविषयक आस्थापना 

( अ ) ज्या खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचे व व्यवस्थापनाचे कोव्हीड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झालेले असेल 
त्या आस्थापनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे . 


( ब ) तसेच खाजगी कार्यालयांना वेळेचे व्यवस्थापन करणेकरिता कार्यालये २४ तास सुरू ठेवता येतील . मात्र अशा सत्र व्यवस्थापनांतर्गत 
कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील . 
( ७ ) राज्यातील सर्व मैदाने , उद्याने , चौपाटया , समुद्रकिनारे स्थानिक प्राधिकरणाने विहित केल्यानुसार त्यांच्या नियमित वेळेत सुरू राहतील . 


( ८ ) विवाह सोहळा 


( अ ) खुले प्रांगण / लॉन्स / मंगल कार्यालय / हॉटेल मधील आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने व कोव्हीड प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनांचे संपूर्ण पालन केले जाईल . या अटीवर मंगल कार्यालयाच्या प्रयोजनार्थ सुरू ठेवता येईल . 

( ब ) खुल्या प्रांगण / लॉन्समध्ये होणाऱ्या विवाह सोहळयास उपस्थितांची संख्या प्रागंण किंवा लॉन क्षमतेच्या ५० टक्के परंतु जास्तीत 
जास्त २०० व्यक्ती या मर्यादेत असावी . 


( क ) बंदिस्त मंगल कार्यालय / हॉटेलमध्ये उपस्थितांची संख्या क्षमतेच्या ५० टक्के परंतु जास्तीत- जास्त १०० व्यक्ती या मर्यादेत 
असेल . 


( ड ) मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कोव्हीड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जात आहे याची खातरजमा करण्यासाठी 
व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील . सदर निबंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर 
तसेच संबंधित हॉटेल कार्यालयावर दंडात्मक कारवाई तसेच संबंधित हॉटेल / कार्यालयाचा परवाना रद्द करण्यात येईल . 

( इ ) तसेच मंगल कार्यालय / हॉटेल / लॉन्स व्यवस्थापन / भोजन व्यवस्थापन / बॅन्ड पथक / भटजी / फोटोग्राफर्स अशा विवाह व्यवस्थेशी 
संबंधित सर्व संलग्न संस्था यामधील व्यवस्थापक व कर्मचारी यांचेही कोव्हीड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा व दुसरी मात्रा ( डोस ) 
घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहील व त्यानुसार ओळखपत्रासह लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत असणे आवश्यक 
राहील . 


( ९ ) सिनेमागृहे व मल्टिप्लेक्स 
राज्यात सिनेमागृह / नाटयगृह , मल्टिप्लेक्स ( स्वतंत्र तसेच शॉनिक मॉलमधील ) पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


( १० ) धर्मिक स्थळे 


राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे पुढील आदेशापर्यंत नागरिकांसाठी बंद राहतील . 


( ११ ) आंतरराज्य प्रवास 


ज्या नागरिकांचे कोव्हीड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाले आहे त्या नागरिकांना बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करण्यासाठी 
आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नसेल . अन्य प्रवाशांना ७२ तासापूर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटीव्ह असणे किंवा १४ दिवस 
विलगीकरण आवश्यक राहील . 

( १२ ) कोव्हीड प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून राज्यात गर्दी व्यवस्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाने तसेच मा . सर्वोच्य न्यायालयाने 
निर्देशित केले आहे . यास्तव गर्दी / जमाव टाळण्यासाठी वाढदिवस , राजकीय , धार्मिक , सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम , निवडणूक प्रचार सभा , 
रॅली , मोर्चे इत्यादी वरील निबंध कायम राहतील . 

( १३ ) राज्यातील सर्व नागरिकांना कोव्हीड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जसे की , मास्कचा वापर , हाताची स्वच्छता , सामाजिक अंतराचे 
पालन , इतरत्र थुकण्यास प्रतिबंध इ . निबंधाचे पालन करणे अनिवार्य राहील . 

( १४ ) सर्व दुकाने , कार्यालये , औद्योगिक आस्थापना , उपहागृहे , बार व मॉल मालक / व्यवस्थापनाने त्यांचे आस्थापनेवर कार्यरत 
असलेल्या व्यवस्थापक तसेच कर्मचाऱ्यांचे कोव्हीड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा व दुसरी मात्रा ( डोस ) घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण 
झाल्याची खातरजमा करावी व त्या कर्मचाऱ्यांची यादी ( लसीकरण माहिती / प्रमाणपत्रासह ) तयार ठेवावी व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तपासणीसाठी 
मागणी केल्यास त्यांना उपलब्ध करून दयावी . 

( १५ ) दुकाने / उपहागृहे / बार / मॉल्सचे / कार्यालये / औद्योगिक आस्थापना यांचे नियतकालीक निर्जंतूकीकरण व सॅनीटायझेशन करण्याची 
जबाबदारी संबंधित मालकानी व व्यवस्थापनाची असेल . तसेच यामध्ये कर्मचारी व ग्राहकांचे तापमान घेण्यासाठी इन्फ्रारेड / कॉन्टॅक्टलेस थर्मामिटर 
याची व्यवस्था करण्यात यावी . तसेच यामध्ये मास्क डिस्पेसर व बायोमेडीकल वेस्ट ( वापरलेले मास्क व टिशू पेपर्स इ . विल्हेवाट ) जमा करण्याची 
व विहित कार्यपद्धतीने विल्हेवाटीसाठी देण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांनी करावी . 


( ५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 

( ६ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी 
स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , विभागीय सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप 
आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डवर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ७ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


जय जीत सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा ) , बृहन्मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक युएलसी / ६ ( १ ) / एसआर- XI / ७२४ / ५८५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २ ऑगस्ट २००१ च्या कोकण 
विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ७६ ९ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्रीमती दमुबाई एलिस वैती , कांदरपाडा , दहिसर ( प . ) , मुंबई ४०० ०६८ . 
यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादीत केली 
जावयाची आहे , हे नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात 
आले होते . त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
दिनांक २६ मे २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५२ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम 
( ३ ) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी , नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट - कलम ( १ ) ( ३ ) व ( ५ ) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे . कलम 
१० पोट - कलम ( ३ ) व १० पोट - कलम ( ५ ) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्रीमती दमुबाई एलिस वैती यांनी धारण केलेल्या खालील 
अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकारी अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी , खालील अनुसूचित नमूद वर्णनाच्या जमिनीला या कार्यालयाने आदेश क्र.सी / युएलसी / डे- VI / SR - २० / IDV / ३८२४ , 
दिनांक २० नोव्हेंबर १ ९ ८७ , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १ ९ ८७ , दिनांक २४ नोव्हेंबर १ ९ ८७ व दिनांक २० नोव्हेंबर १ ९ ८७ ( एकूण ४ आदेश ) अन्वये मौजे 
एक्सर , तालुका बोरीवली येथील न.भू.क्र . ६७७ या मिळकतीमधील ७ ९ ०.०० चौ.मी. या अतिरीक्त क्षेत्राकरीता सूट देण्यात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्र . नाजक २०१८ / प्र.क्र .५१ / नाजकधा -१ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नागरी जमीन 
( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम २० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेखालील क्षेत्राबाबत नाजकधा 
कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) नुसार केलेली कार्यवाही व त्याबाबतच्या नोंदी रद्द करण्यात येत असून अशा जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात 
आलेली महाराष्ट्र शासनाची नोंद कमी करून त्याऐवजी “ नाजकधा कलम २० अन्वये सूटी खालील क्षेत्र ” अशी सुधारित नोंद घेण्यात येते . 

त्याअर्थी , उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ मे २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५२ वर प्रसिद्ध 
झालेली अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


3 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गाव 


तालुका 


स.क्र हि.क्र . / न.भू.क्र . 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


१ 


मुंबई उपनगर 


एक्सर 


बोरीवली 


१२०/१४ 


५ ९ २.५० 


६७७ 


एकूण 


५ ९ २.५० 


वांद्रे , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ . 


मिलिंद बोरीकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , 

( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह / का -१ / टे -१ / मनाई आदेश / वशी -१२ / २०२१.– ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा , रॅली , धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असतात . मराठा आरक्षणाबाबतची याचिका मा . न्यायालयाने रद्द केल्याने तसेच ओ . बी . सी . राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने 
मराठा व ओ.बी.सी. संघटनांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ 
होत आहे . तसेच जिल्ह्यात दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी आषाढी एकादशी , दिनांक २१ जुलै २०२१ रोजी बकरी ईद व दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजी 
गुरूपौर्णिमा हे सण - उत्सव साजरे होणार आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे १२-०० वा . ते दिनांक २७ जुलै २०२१ रोजीचे १२-०० वा.पर्यत ( दोन्ही दिवस धरून ) मनाई आदेश 
लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक ठाणे ( ग्रामीण ) 
यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपासून ते दिनांक २७ जुलै २०२१ रोजीचे १२-०० 
वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) खाली बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदुका , सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 
( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , हावभाव करणे , 
सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार 
नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे 
लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

ठाणे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह / का -१ / टे -१ / मनाई आदेश / वशी -२८ / २०२१.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा , रॅली , धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असतात . मराठा आरक्षणाबाबतची याचिका मा . न्यायालयाने रद्द केल्याने तसेच ओ . बी . सी . राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने 
मराठा व ओ.बी.सी. संघटनांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ 
होत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजीचे ००-०० वा . ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यत ( दोन्ही दिवस धरून ) मनाई 
आदेश लागू 

करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 
त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक , ठाणे 
( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे 
२४-०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) खाली बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदुका , सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 
( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , हावभाव करणे , 
सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार 
नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे 
लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जुलै २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / महा . मंत्रालय बँक / का.क .१५६ / २०२१ / १७३२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड ऑफिसेस को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


+ 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ श्री . संजय चांदमल मुथा 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


मुंबई , ठाणे , नवी मुंबई 


व रायगड 


२ श्री . राजेंद्रकुमार लहु सुरवसे 


पर्यवेक्षक 


वसुली अधिकारी 


मुंबई , ठाणे , नवी मुंबई 


व रायगड 


अटी . 


२ . 


४ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे ' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ' असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड 
ऑफिसेस को - ऑप . बँक लि . , मुंबई ” असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


६ . 


७ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११ . या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक २६ जुलै २०२१ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय यांजकडून 

सृष्टी चौक ते पेणकरपाडा सिग्नल एकदिशा मार्ग अधिसूचना 


“ 


" 


२ . 


क्रमांक पोउपआ - मिभाववि / मुख्या / वाहतुक / ३८ ९ / २०२१.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर शहरातील व नजीकच्या शहरातून मिरा - भाईंदर शहरात 
प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून काशिमीरा हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्ग क्र . ८ वर व महामार्गाचे नॉर्थ बॉन्ड वरील 
सर्व्हिस रोडवर वाहनांची मोठया प्रमाणात वर्दळ असते . मुंबईकडून गुजरातकडे प्रत्येक दिवशी सुमारे ३ लाख वाहने ये - जा करतात . त्यांना 
पेणकरपाडा गावातून विरुद्ध दिशेने येणारी १५ हजार वाहने दर दिवशी क्रॉस करतात . त्यामुळे मुंबई बाजूकडून येणारी वाहने अडकून २ ते ३ किमी 
पर्यंत वाहनांची रांग लागते व मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते . त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्यातच मेट्रो - ९ चे काम सुरू असून 
दहीसर टोलनाका ते पेणकरपाडा सिग्नल या ठिकाणी मेट्रो स्टेशनचे बांधकाम सुरू झाले आहे . पेणकरपाडा सिग्नल येथे चौकामध्ये मेट्रोचे पीयर 
( खांब ) उभे करावयाचे असल्याने चौक बंद करण्याची एमएमआरडीए प्रशासनाकडून मागणी झाली आहे . तसेच सदर सर्व्हिस रोडचे मध्यभागी 
सुमारे ९ मीटर रुंदीचे मेट्रोचे बॅरीकेटींग असल्याने अरुंद रस्त्यामुळे वाहतूक संथ गतीने जात आहे . त्यासाठी चौक बंद केल्यावर पेणकरपाडा सिग्नल 
येथे दहिसर कडून पेणकरपाडा मिरा गावठाण - सृष्टी या भागात येता येईल . परंतु पेणकरपाडा गावातून पेणकरपाडा सिग्नलकडे विरुद्ध दिशेने 
जाण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या वाहतुक विभागाचे पोलीस उप आयुक्त म्हणून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) प्रमाणे व मोटार वाहन कायदा कलम ११६ ( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पुढील प्रमाणे अधिसुचना जारी करीत आहे . 

१ . प्रवेश बंद - मुंबई शहराकडे जाण्यासाठी मिरा रोड येथून सृष्टी मार्गे येणाऱ्या वाहनांना भक्तिवेदांत हॉस्पिटल ते पेणकरपाडा मार्गे 
पेणकरपाडा सिग्नलकडे जाण्यासाठी प्रवेश बंद 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने सरळ जाऊन डेल्टा गार्डन बिल्डींग / मिरा गावठाण मार्गे नॉर्थ बाऊंडवरील सर्व्हिस रोडला मिळून डावे बाजूस 
वळून अमर पॅलेस हॉटेल समोरील ब्रिजखालील वळणावर ऊजवे बाजूस वळून यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने इच्छित स्थळी जातील . 

प्रवेश बंद - मुंबई शहराकडे जाण्यासाठी मिरारोड येथून सृष्टी मार्गे येणाऱ्या वाहनांना दालमिया कॉलेज कॉर्नर ते पेणकरपाडा मार्गे 
पेणकरपाडा सिग्नलकडे जाण्यासाठी प्रवेश बंद 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने सरळ जाऊन डेल्टा गार्डन बिल्डींग / मिरागावठाण मार्गे नॉर्थ बाऊंडवरील सर्व्हिस रोडला मिळून डावे बाजूस 
वळून अमर पॅलेस हॉटेल समोरील ब्रिजखालील वळणावर ऊजवे बाजूस वळून यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने इच्छित स्थळी जातील . 

३ . प्रवेश बंद - मुंबई शहराकडे जाण्यासाठी मिरारोड येथून सृष्टी मार्गे येणाऱ्या वाहनांना प्रेमजी फास्ट फुड कॉर्नर ते पेणकरपाडा मार्गे 
जाण्यासाठी प्रवेश बंद 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने सरळ जाऊन डेल्टा गार्डन बिल्डींग / मिरागावठाण मार्गे नॉर्थ बाऊंडवरील सर्व्हिस रोडला मिळून डावे बाजूस 
वळून अमर पॅलेस हॉटेल समोरील ब्रिजखालील वळणावर ऊजवे बाजूस वळून यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने इच्छित स्थळी जातील . 

प्रवेश बंद - दहीसर चेकनाका पोलीस चौकी मागील मंत्रा बारच्या बाजुने पेणकरपाडा रोडवरून महामार्गाच्या नॉर्थ बाऊंडवरील 
सर्व्हिस रोडवर येणाऱ्या वाहनांना मुंबईच्या दिशने जाण्यासाठी उजव्या बाजुस वळण्यास प्रवेश बंद करण्यात आला आहे . 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने ही सर्व्हिस रोडचे डावे बाजूस वळून अमर पॅलेस हॉटेल समोरील ब्रिजखालील वळणावर ऊजवे बाजूस वळून 
यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने इच्छित स्थळी जातील . 

प्रवेश बंद अजीत पॅलेस हॉटेलचे बाजूने महामार्गाच्या नॉर्थ बाऊंडवरील सर्व्हिस रोडवर येणाऱ्या वाहनांना मुंबईच्या दिशने 
जाण्यासाठी उजव्या बाजूस वळण्यास प्रवेश बंद करण्यात आला आहे . 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने ही सर्व्हिस रोडचे डावे बाजूस वळून अमर पॅलेस हॉटेल समोरील ब्रिजखालील वळणावर ऊजवे बाजूस वळून 
यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने इच्छित स्थळी जातील . 

प्रवेश बंद - लोढा कॉम्पलेक्सचे बाजूने ( पांडुरंगवाडी सिग्नलजवळ ) महामार्गाच्या नॉर्थ बाऊंडवरील सर्व्हिस रोडवर येणाऱ्या वाहनांना 
मुंबईच्या दिशने जाण्यासाठी उजव्या बाजूस वळण्यास प्रवेश बंद करण्यात आला आहे . 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने ही सर्व्हिस रोडचे डावे बाजूस वळून अमर पॅलेस हॉटेल समोरील ब्रिजखालील वळणावर उजवे बाजूस वळून 
यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने इच्छित स्थळी जातील . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


४ . 


६ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


७ . 


८ . 


प्रवेश बंद - मिरागावठाण येथील डेल्टा गार्डन बिल्डींगचे बाजूने महामार्गाच्या नॉर्थ बाऊंड वरील सर्व्हिस रोडवर येणाऱ्या वाहनांना 
मुंबईच्या दिशने जाण्यासाठी उजव्या बाजूस वळण्यास प्रवेश बंद करण्यात आला आहे . 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने ही सर्व्हिस रोडचे डावे बाजूस वळून अमर पॅलेस हॉटेल समोरील ब्रिजखालील वळणावर ऊजवे बाजूस वळून 
यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने इच्छित स्थळी जातील . 

प्रवेश बंद- अमर पॅलेस हॉटेलचे बाजूने महामार्गाच्या नॉर्थ बाऊंड वरील सर्व्हिस रोडवर मिरागावातून येणाऱ्या वाहनांना मुंबईच्या 
दिशने जाण्यासाठी नॉर्थ बाउंडच्या सर्व्हिस रोडवर उजव्या बाजूस वळण्यास प्रवेश बंद करण्यात आला आहे . 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने ही सर्व्हिस रोड ओलांडून समोरील ब्रिजखालील वळणावर उजवे बाजूस वळून यु टर्न घेऊन मुंबईच्या दिशेने 
इच्छित स्थळी जातील . 

प्रवेश बंद - काशिमीरा नाक्यावरून पेनकरपाडा , पांडुरंगवाडी , सृष्टी , लोढा कॉम्पलेक्स , मिरागावठाण - डेल्टा गार्डन येथे जाणाऱ्या 
वाहनांना महामार्गाच्या नॉर्थ बाऊंडवरील सर्व्हिस रोडवर डावे बाजूस वळण्यास प्रवेश बंद करण्यात आला आहे . 

पर्यायी मार्ग - सदरची वाहने काशिमीरा नाका ते प्लेझेंट पार्क पर्यंत प्रवास करून प्लेझेंट पार्क पासून डावे बाजूस वळून इच्छित स्थळी मार्गस्थ 
होतील . 


९ . 


सदरची अधिसुचना ही दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी पासुन पुढील ०३ महिन्याकरीता अमंलात राहील . या कालावधीत काही सुचना व 
आक्षेप असल्यास ते लेखी स्वरुपात पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , सेक्टर ५ , रामनगर , शांतीगार्डन , मिरा - रोड ( पुर्व ) , ठाणे ४०१ १०७ येथे 
कळवाव्यात अथवा १ ) dephq.mb-vv@mahapolice.gov.in , २ ) pitrfkashimira.mb-vv@mahapolice.gov.in , 
३ ) acp.traffic.mb-vv@mahapolice.gov.in या ई - मेलद्वारे आक्षेप नोंदवावेत . सदरची अधिसुचना प्रसिद्ध झाल्यापासुन तिमाहीत 
काही सुचना व आक्षेप प्राप्त न झाल्यास सदरची सुचना कायमस्वरुपी अमंलात राहील . 

सदरची एकदिशा मार्ग अधिसुचना ही सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी अंमलात राहील . वरील वाहतूक निबंधाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र राज्य 
पोलीस कायदा कलम १३१ अन्वये व मोटार वाहन कायदा कलम १७ ९ प्रमाणे कसुरदार वाहन चालक कारवाईस पात्र राहतील याची संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी . 


वाहतूक नियंत्रणाकरीता पारित करण्यात आलेली सदरची “ एक दिशा मार्ग अधिसुचना ” आदेश मी , माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केलेला आहे . 


मिभाववि आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , आयुक्तालय . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या / मनाई आदेश / ३२१ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे 
तसेच दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी नागपंचमी , दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वातंत्रदिन , दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ रोजी पारशी नूतनवर्ष प्रारंभ 
पतेती ” , दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजी मोहरम व दिनांक २२ ऑगस्ट २०२१ रोजी रक्षा बंधन / नारळी पोर्णिमा सण सर्वत्र साजरे होणार 


66 


आहेत : 


१ . 


४ . 


५ . 


ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाक पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवधर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकुण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , विसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 
२ . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 
६ . सभ्यता अगर निति याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागु राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


७ . 


CC 


>> 


१ . 


४ . 


५ . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मि.भा.व.वि. , पोलीस 

आयुक्तालय . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक वि . शा . / पर्यटन स्थळे / मनाई आदेश / २०२१ / ३४२८.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
मान्सून कालावधीत मोठया संख्येने पर्यटक हे धबधबे , तलाव , धरणे व समुद्र किनारी येत असतात व त्या ठिकाणी जिवीतहानी होण्याच्या घटना 
घडत असतात . सद्यःस्थितीमध्ये आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कोव्हिड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पावसाळयात मिरा - भाईंदर , वसई - विरार 
पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात असलेले धबधबे , तलाव , धरणे व समुद्र किनारे इत्यादी पर्यटन ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक पर्यटनासाठी 
आल्याने त्या ठिकाणी माठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची व सामाजिक अंतर राखले न गेल्यास तेथे कोव्हिड -१ ९ चा संसर्ग व प्रादुर्भाव वाढण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे त्या ठिकाणी पर्यटकांची सुरक्षितता अबाधित रहावी व कोणत्याही प्रकारची जिवीतहानी होऊ नये म्हणून 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे गरजेचे आहे ; 

ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १ , २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणुन दिले आहे की , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील 
अभयारण्यात / जंगलात , समुद्र किनारी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात धबधबे वाहत असुन सदर धबधब्याकडे जाण्यायेण्याच्या वाटा अरुंद आहेत . 
पावसाळ्यात निसर्गाचा तसेच पावसाचा / धबधब्याचा आनंद घेण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात पर्यटक पालघर , ठाणे , रायगड , मुंबई परिसरातुन त्या 
ठिकाणी गर्दी करत असतात . त्यामुळे सदर ठिकाणी पर्यटकांची जिवीतहानी व वित्तहानी होऊ नये किंवा पर्यटकांचे जीवन धोक्यात येवु नये याकरिता 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे . 


त्याअर्थी , मी , श्री . विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शासनाच्या क्र . पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र . २१७ / विशा -२ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त 
विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मिरा - भाईंदर , वसई - विरार 
आयुक्तालयातील सर्व धबधबे , तलाव , धरणे व इतर पर्यटन स्थळांचे १ कि.मी. परिसरात व समुद्रकिनारी दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे 
००-०० वाजेपासून ते दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत खालील बाबींकरिता प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करीत आहे . 


१. पावसामुळे वेगाने वाहनाऱ्या पाण्यात उतरणे . खोल पाण्यात उतरणे व त्यामध्ये पोहणे . 


२ . 


धबधब्याच्या उगम स्थानी जाणे अथवा पाण्याच्या प्रवाहाखाली बसणे . 


३ . पावसामुळे धोकादायक झालेली ठिकाणे , धबधबे , दऱ्यांचे कठडे , धोकादायक वळणे इत्यादी ठिकाणी सेल्फी काढण्यास व कोणत्याही 
स्वरुपाचे चित्रीकरण करणे . 


४. पावसामुळे निर्माण झालेले नैसर्गिक धबधब्यांचे परिसरामध्ये मद्यपान करण्यास किंवा मद्यधुंद अवस्थेत प्रवेश करणे , मद्य बाळगणे , 
मद्य वाहतूक करणे , अनधिकृत मद्य विक्री करणे व उघड्यावर मद्य सेवन करणे . 


५ . 


वाहतूकीचे रस्ते तसेच धोकादायक ठिकाणी वाहने थांबवणे . 


६ . 


वाहन अतिवेगाने चालविणे तसेच वाहतूकीस परिणाम होईल अशा प्रकारे वाहन चालविणे . 
वाहनांची ने - आण करताना बेदरकारपणे वाहन चालऊन इतर वाहनांना धोकादायक स्थितीत ओव्हरटेक करणे . 


७ . 


८ . 


सार्वजनिक ठिकाणी खाद्यपदार्थ , कचरा , काचेच्या व प्लास्टीकच्या बाटल्या , थर्माकॉलचे व प्लास्टीकचे साहित्य उघड्यावर इतरत्र 


फेकणे . 


९ . 


सार्वजनिक ठिकाणी येणाऱ्या महिलांची छेडछाड करणे , टिंगलटवाळी करणे , महिलांशी असभ्य वर्तन करणे , असभ्य व अश्लील 
हावभाव करणे , शेरेबाजी करणे अथवा लज्जा निर्माण होईल असे कोणतेही वर्तन करणे . 


१० . सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात संगीत यंत्रणा वाजविणे , डि.जे. सिस्टीम वाजविणे , गाडीमधील स्पिकर वाजवणे व त्यामुळे 
ध्वनी प्रदुषण करणे . 

११ . ज्या कृतीमुळे ध्वनी , वायू व जल प्रदुषण होईल अशी कोणतीही कृती करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये 
सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातुन प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 


सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत लागु राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


मिभाववि आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , आयुक्तालय . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


3 


क्रमांक वि . शा . / कोरोना / मनाई आदेश / ३२६२ / २०२१ . – ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणु मुळे पसरत असलेला 
कोरोना आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे . तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व मिरा - भाईंदर , 
वसई - विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसुन येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणु ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासुन लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २ , ३ व ४ 
मधील तरतुदी नुसार अधिसुचना निर्गमीत केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सीआर ९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ , अन्वये , आदेश 
लागु केलेला आहे . उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०७ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणु संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी दिनांक ४ 
जून २०२१ , दिनांक १७ जून २०२१ , दिनांक २५ जून २०२१ व दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे आदेश अधिक्रमित करून संपुर्ण राज्यासाठी नव्याने 
निर्देश पारित करण्यात आले आहेत . या आदेशानुसार सदर मनाई आदेशातील निबंर्धामध्ये शिथिलता दिली आहे 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र.पीआरओ -० ९ २० / प्रक्र २१७ / विशा - २- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये , जा.क्र . / विशा / कोरोना / मनाई आदेश / 
३०३ ९ / २०२१ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी पासुन पुढील आदेशापर्यंत लागू 
करण्यात आलेले होते . तसेच संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहुन मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस 
आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे जनतेस , खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशुन आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मिरा - भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता दिनांक ६ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशामध्ये खालील 
अतिरीक्त शिथीलता नियमांचा समावेश करण्यात आला असुन सदरचा मनाई आदेश दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पासुन पुढील आदेश होईपर्यंत 
लागू राहतील . तसेच या कार्यालयाकडील दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे आदेश दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी रात्री १२-०० वाजता संपुष्टात 
येतील याची सर्व संबधितांनी नोंद घ्यावी . 


सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


मिभाववि आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , आयुक्तालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR . 92 / DisM - 1 , Dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state , 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 4th 
June 2021 , 25th June 2021 and No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 to continue 
emergency measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to extend and modify 
the restrictions that have been imposed from time to time , alongwith all additions and clarifications 
issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 virus effectively , 

3. Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Notification No. Corona 2021 / C.R . 
366 / Arogya - 5 dated 11th August 2021 , issued modifications to the currently imposed restrictions , 
allowing the local Disaster Management Authority to decide on certain matters , 

4. THEREFORE , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under Section 144 Criminal 
Procedure Code , to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide 
Notification No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , Dated 11th August 2021 , along with all additions 
and clarifications issued thereof , and any directions issued by the local Disaster Management 
Authority in this regard , and prohibit violation of the same , 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-01 hrs on 15th August 2021 and will remain in force till 
24-00 hrs on 31st August 2021 , unless withdrawn earlier . The order u / s 144 CrPC , Dated 
3rd August 2021 , issued by the undersigned is hereby withdrawn . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCSP . 

Given under my hand and seal on this 14th day of August 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA S. , 


Mumbai , 


Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. XI ( 6 ) / 1134 / ( 4 ) /2021.—Whereas reports have been received that in the areas under 
the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is noticed that flying balloons , high 
riser crackers , light emitting objects , kites etc. are sent up in and around the airspace , and 
also in the approach path of runway's Laser Light Beams are flashed specifically towards 
landing aircraft , in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International 
Airport , Juhu Aerodrome , naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation 
of aircraft in the said area ; 

2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , 
sending up of balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects , flying of 
kites and usage of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free 
Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of 
paragliders , balloons , high riser crackers , light emitting objects , kites , Laser Beams should 
not affect aircraft landing , take off and safe Aircraft flying operations and that immediate 
action is necessary for the same ; 

3. Now , therefore I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23rd December1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . 
Act XXII of 1951 ) do hereby order that , in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police 
Commissionerate : 

( A ) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release 
light emitting objects , fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around 
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport . 

( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the 
intent to obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the 
nearest Police Station . 

4. This order shall come into force with effect from 21st August 2021 and shall be effective 
for period of 60 days upto 19th October 2021 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the 
Indian Penal Code . 

6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby 
passed ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by 
affixing copies on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , 
Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this 18th day of the August , 2021 . 


CHAITANYA S. , 


Mumbai . 


Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


पोलीस आयुक्त ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / ३२६१ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार 
हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे 
असे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा , 
१८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत . त्याबाबतची नियमावली 
तयार करण्यात आलेली आहे . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक कोरोना २०२१ / प्र.क . ३६६ / आरोग्य -५ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ नुसार निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये शासन समक्रमांक आदेश दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ नुसार सुधारणा अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत . त्या 
अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती 
आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 
( ३ ) ज्याअर्थी 

महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र असाधारण भाग -१ मध्य उप - विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ४ मधील 
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा क्रमांक एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II - १ ९ ७४ ) चे 
कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

( ४ ) त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी , म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये जा.क्र.वि.शा. / कोरोना / मनाई आदेश / ३२०१ / २०२१ , दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मनाई आदेशामध्ये खालील नमुद सुधारणा 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी पासून पुढील आदेशा पर्यंत लागू करीत आहे . 


१ . 


शॉपिंग मॉल्स : 


( अ ) राज्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्रौ १०-०० वा . पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे . तथापि शॉपिंग 
मॉलमध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरिकांचेही कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या 
दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहिल व तसे लसीकरण प्रमाणपत्र व त्यासमवेत 
फोटोसहीत ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील . 

( ब ) वय वर्ष १८ खालील वयोगटातील मुलांचे लसीकरण अद्याप सुरू न झाल्याने वय वर्षे १८ खालील वयोगटातील मुला / 
मुलींना मॉल मध्ये प्रवेश करताना वयाचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड , आयकर विभागाचे निर्गमित केलेले पॅनकार्ड किंवा वयाचा 

उल्लेख असलेले शाळा किंवा महाविद्यालयाचे वैध ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील . 
( ५ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

( ६ ) उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी 
स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त 
कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

( ७ ) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


जय जीत सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / सिंधू / वि .५ / का.क .१५६ / सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज / १२२० / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , माणिक भा . सांगळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग 
या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फोंडाघाट या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस.त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक 
३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान कलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . रजनिकांत महादेव आडीवरेकर 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकार 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 


अटी व शर्ती : 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रदान 
केलेले आहेत . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास , किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकुमनामा / वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसुल करता येणार नाही . 

( ६ ) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० % दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसुल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर 
थकबाकी रक्कम पूर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसुल करावा . 

( ७ ) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली , संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु . १.५० लाख 
मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसुल करता येईल . 

( ८ ) उपरोक्त अट क्र . ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसुल केल्याचे निदर्शनास आलेस 
ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील . 

( ९ ) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , 
जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 


( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसुल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

( ११ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ ” दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


CG 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


व्या 


( १३ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिं 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( १४ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १५ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , “ सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , फोंडाघाट ” असा फलक लावता येऊ शकेल . . 

( १६ ) वसुली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


( १७ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे 
वसुली अधिकाऱ्याने पालन करावे . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


माणिक बी . सांगळे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — ५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , महाविर अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
उमरोळी , ता . जि . पालघर , गट नं . १३४ , हिस्सा नं . १ व २ , 
पारसनाथ नगरी , सेक्टर ८ , मु . पो . उमरोळी ( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / 
१३१६ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४५ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ट्युलिप बाफना मेडोज को . ऑप हौसिंग सोसायटी 
लि . , सर्वे नं . ४० ९ / ५ पैकी , ४० ९ / ३ पै , ८२७/१६ , बाफना मेडोज , 
वाघूळसार , माहिम रोड , पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १३१८ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदवण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


“ 


पालघर , 
दिनांक २८ जुलै २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४३ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , साई छाया १ को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , मौजे 
पालघर , ता . जि . पालघर , सर्वे नं . १०२/१/१ पै . १०२/२ व १०६ / 
५ प्लॉट नं . ४,५ व ६ , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १३१७ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४६ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , वृंदावन अपार्टमेंट को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
माहीम रोड , ता . जि . पालघर , सर्वे नं . ८२६ , प्लॉट नं . २३ , सुंदरम 
एरिया , सुखशांती सोसायटीच्या मागे , माहीम रोड , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / 
१३१ ९ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २८ जुलै २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४४ / २०२१ . सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , वीर -२ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , गट नं . 
१५४ / अ , गट नं . १८५ , गट नं . १८७ , व्हिलेज - उमरोळी , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टी.सी ) / १३२० / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून , 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४ ९ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ओम समर्थ पार्क को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्वे नं . ५७/३/६ , व्हिलेज कर्दळ , सफाळे - पालघर रोड , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टी.सी ) / १३२२ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


पालघर , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २४७ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अलंकार को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे नं . 
१३८ , प्लॉट नं . ३४ , बोईसर भाजी मार्केट , पो . बोईसर , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टी.सी ) / १३२१ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून , 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २५० / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , के ३ - के ४ क्रिस्टल पार्क को . ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्वे नं . ८२ , हिस्सा नं . ४ , क्रिस्टल पार्क , व्हिलेज 
टेंभोडे , माहीम - मनोर हायवे , पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , 

नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १३२३ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


7 


" 


पालघर , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील . 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २५१ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , के -६ , क्रिस्टल पार्क को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , सर्वे नं . ८२ , हिस्सा नं . ४ , क्रिस्टल पार्क , व्हिलेज टेंभोडे , 
माहिम - मनोर हायवे , पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १३२४ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २५ ९ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अमृत कुंज को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे 
नं . ८३/६ , प्लॉट नं . ४ , टेंभोंडे , पालघर , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १३२६ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


८८ 


“ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २५२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शाश्वत ड्रीम्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे 
नं . ८२७ , हिस्सा नं . ४ , प्लॉट नं . १ , व्हिलेज माहीम , वाघुळसर , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १३२५ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २६० / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ओम गोकुळधाम को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सरावली , बोईसर , भुमापन नं . १२८ , हिस्सा नं . १/२ , ( जुना सर्वे नं . 
१४४/१ ) , सरावली , बोईसर , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १३२७ / २०२१ 
२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २५८ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , राउलनगर लक्ष्मी निवास को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , १७८/३ . १ ९ / ३ , प्लॉट नं . ५/६/७ , राउलनगर , कुरगाव , ता . 
जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
( टि.सी ) / १३२८ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले 
आहे . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनि / अ -१ / SRANCOIOW / २ ९ १६५ / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र दि प्लॅटिनम जुहू सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सीटीएस नं . ५१२ ( पार्ट ) , ५१२ - बी , व्हिलेज विलेपार्ले , जुहू 
लेन , अंधेरी ( प . ) , मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / 
टि.सी. / १३१४ ९ / सन २०२१ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


+ 


पालघर , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


मुंबई , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २६२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , गोदाई अपार्टमेंट को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . ५०/३ , प्लॉट नं . १२ , लोकमान्य नगर , नवली पालघर 
( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १३२ ९ / २६२ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / एल विभाग / बी -३ / नों . अधिसूचना / सन २०२१ / 
२२६७.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , चिश्तिया हाईटस को - ऑप . हाऊसिंग 
सोसायटी लि . , सीटीएस नं . १ ९ ० , १ ९ ० / १ ते ९ , व्हीलेज कुर्ला , 
एल.बी.एस.रोड , कुर्ला ( प . ) , मुंबई ४०० ०७० , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


" 


66 


पालघर , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


मुंबई , 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ . 


संभाजी निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , 

मुंबई . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २-८ , २०२१ / भाद्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


क्र . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झोपुप्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा . / सहनि / अ -१ / SRAICO / OW / ३०३८ ९ / सन २०२१. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र अवरम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सीटीएस नं . १३६५ ते १३७० , १३७२ , सर्व्हे नं . ६३५ / बी , हिस्सा नं . 
७ , कोले कल्याण व्हिलेज , सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१५० / सन २०२१ , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक मुंबई / सनि / एफ - एन - वि / अधिसूचना / ६५४ / २०२१ . याद्वारे 
प्रमाणित करतात की , गणेश निवास को - ऑ . हौ . सो . लि . , सि.टी.एस. 
२८६/६ , सायन - माटुंगा डिव्हिजन , प्लॉट नं . ११ , वल्लभदास मार्ग , 
सायन ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधि . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू एफ 
एन / एचएसजी / टीसी / ९ ७५६ / सन २०२१ रोजी नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ . 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एफ / एन विभाग , 

मुंबई . 


चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , मुंबई 

यांजकडून 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६१०४ / २०१८ 
२०१ ९ / सन २०१८.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येत आहे 
की , प्रेरणा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ९ , 
वीरा देसाई रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


प्रताप पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


